समग्र शिक्षा या केंद्रपुरस्कृत योजनेंतर्गत 
शिक्षक शिक्षण या योजनेसाठी सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षातील अनुसूचित जमाती 
उपयोजना (572) लेखाशीर्षांतर्गत राज्य 
शासनाचा हिस्सा वितरीत करण्याबाबत. 
(लेखाशीर्ष 2202 आय६५७) 
महाराष्ट्रशासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डाएट-२०२३/प्र.क्र.२६/ प्रशिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २२ मे, २०२३ 


वाचा - 

१) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल २०२३ 

2 आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०४/ कार्यासन-६ 

दि.१८.०५.२०२३ 

प्रस्तावना 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी.टी.-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण खाळीळल समग्र शिक्षा अभियान (शिक्षक शिक्षण) या योजनेच्या राज्य 
हिऱ्याकरीता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात २२०२ आय ६५७ या लेखाशीर्षाखाली ०१ वेतन या 
बाबीसाठी एकूण रु. ५०.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत आहे.आदिवासी विकास विभागाने 
अर्थसंकल्पित निधीतून ०१ वेतन या बाबीसाठी वित्त विभागाने २० टक्के मर्यादेत बीम्स प्रणालीवर 
उपलब्ध करुन दिलेला रु.१०.०० लाख इतका निधी दि. १८ मे २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये वितरित 
केला आहे. सदर निधी क्षेत्रीय कार्यालयास उपलब्ध व खर्चास मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


झासननिर्णय- 
सन २०२३-२४ मधील अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून राज्य हिस्स्यापोटी रु.१०.०० लाख इतकी 
रक्‍कम खालीलप्रमाणे वितरित करण्यास व खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


योजनेचे नाव लेखाशीर्ष केंद्र/राज्य बाब सन २०२३-२४ मधील सदर 
हिस्सा अर्थसंकल्पीय तरतूद । शा.नि.वितरीत 
करण्यात येत 
असलेली 
तरतुद 
समग्र शिक्षा अभियान । २२०२ आय ६५७ ०१-वेतन | ५०.०० लाख १०.०० लाख 
(शिक्षक शिक्षण) (राज्य हिस्सा Yo टक्के ) 


शासन निर्णय क्रमांकः डाएट-२०२३/प्र.क्र.२६/ प्रशिक्षण 


२. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे याना आहरण व 
संवितरण अधिकारी व राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे यांना नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
३. सदर खर्च वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या निधीमर्यादेत 
व वित्त विभागाच्या १२ एप्रिल २०२३ च्या शासन परिपत्रकातील सूचनांनुसार करण्यात यावा. 
४. खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरून मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात 
सदर वितरीत निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 
५. हा शासन निर्ण आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीयुडी- 
२०२३/प्र.क्र.०४/कार्यासन-६ दि. १८ मे २०२३ नुसार दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५२२१७५८०४०९२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
NEHA NANDKUMAR ८ 
HUMRASKAR 
(नेहा हुमरसकर) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


१. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र शासन, पुणे 
६. राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा अभियान, चर्नीरोड, मुंबई. 
७. संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
१०. संचालक (प्रौढ व अल्पसंख्याक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र (9/2), मुंबई/नागपूर 
१२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), 9/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
१३. सर्व प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) 
१४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१५. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६.(८व्यय-५/अर्थसंकल्प-वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
१७.आदिवासी विकास विभाग(कार्या-६),मंत्रालय,मुंबई. 
१८.निवडनस्ती (प्रशिक्षण) 
पृष्ठ २ पैकी २ 


